महाराष्ट्र शासन 


क्र. एमएलआय-०५२४/प्र.क्र.६३/काम-६ 
उद्योग, उर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 

दिनांक :- २४/०९/२०२४. 


विषय :- ना.मे. लोखंडे महाराष्ट्र श्रम विज्ञान संस्थेच्या लेखाशिर्ष ४२५००३३९ (कार्यक्रमावरील खची 
५३ मोठी बांधकामे योजनेअंतर्गत सन २०२४-२५ करिता खर्चाला प्रशासकीय मान्यता 
मिळण्याबाबत - लेखाशीर्ष (००) (०२) प्रादेशिक कामगार संस्था, नागपूर ४२५० ०३३९-५३ 
मोठी बांधकामे. 


वाचा :- १. प्रबंधक, ना.मे. लोखंडे महाराष्ट्र श्रम विज्ञान संस्था, मुंबई यांचे पत्र दि. १४.०८.२०२४ 
२. कार्यकारी अभियंता (विद्युत नागपूर सा.बां.(विद्युतती विभाग, नागपूर यांचे पत्र क्र. 
काअना/तांत्रिक/२४४२/२०२४ दि. ०८/०८/२०२४ 
३. वित्त विभाग, शा.नि.क्र.-विअप्र २०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम (भाग-२) दि.२०/०९/२०१९ 
ज्ञापन :- 
संचालक, ना.मे. लोखंडे महाराष्ट्र श्रम विज्ञान संस्था यांच्या संदर्भ क्र. १ च्या पत्रांसंदर्भात 
कळविण्यात येते की, AA. लोखंडे महाराष्ट्र श्रम विज्ञान संस्थेच्या लेखाशीर्ष मागणी क्र. के.-९, ४२५०, 
इतर सामाजिक सेवांवरील भांडवली खर्च राज्य योजनांतर्गत योजना (00) (०२) प्रादेशिक कामगार संस्था, 
नागपूर ४२५० ०३३९-५३ मोठी बांधकामे या उप लेखाशिर्षाखाली संस्थेच्या नागपूर येथील इमारतीमध्ये 
वातानुकुलन यंत्रणा लावण्यासाठी येणाऱ्या एकूण अंदाजित खर्च रु. ५५,५३,२७५/- (रुपये पंचावण्ण लाख 
त्रेपण्ण हजार दोनशे पंचाहत्तर फक्त) एवढया खर्चास प्रशासकीय मंजूरी देण्यात येत आहे. सदरचा खर्च 
सन २०२४-२५ करिता मंजूर असलेल्या उपलब्ध अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
सदर ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२४०९२४१६५२४३९८१० असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


SWAPNIL YASHWANTRAO | 00140 
KAPADNIS ||| काट 007926010१ 


(स्वप्निल कापडणीस) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
संचालक, ना.मे. लोखंडे महाराष्ट्र श्रम विज्ञान संस्था, मुंबई 
उपसंचालक, ना.मे. लोखंडे महाराष्ट्र श्रम विज्ञान संस्था, नागपूर 
प्रबंधक, ना.मे. लोखंडे महाराष्ट्र श्रम विज्ञान संस्था, मुंबई 
महालेखापाल - 9, (लेखापरीक्षा / ळेखा अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर 
५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर 
६. निवड नस्ती (कामगार-६). 


Cc “७ A -5 


